कार्यक्षम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आणि लक्षणीय कार्य 
केलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नियोक्त्यांना राज्य 
पुरस्कार (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२३५ ०९४६ या योजनेच्या 
नावात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.१२९/दि.क.२. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- शासन निर्णय क्र. इडीडी-२००५/प्र.क्र.३५६/सुधार-२, दि.१९ मे, २००९. 


प्रस्तावना:- 


या विभागाच्या दि.१९ मे, २००९ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या कार्यक्षम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना तसेच 


लक्षणीय कार्य केलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नियोक्त्यांना दिव्यांग गुणवंत राज्य कामगार पुरस्कार प्राप्त आहे, 
अशा व्यक्‍तींना महाराष्ट्र राज्य, मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून मोफत प्रवास सवलत देण्यात येते. 


सदर प्रवास खर्चाच्या रकमेची प्रतिपुर्ती महाराष्ट्र राज्य, मार्ग परिवहन महामंडळास करण्यासाठी स्वतंत्र 


लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्याने दिव्यांग कर्मचारी / Fated यांना राज्य पुरस्कार देण्याबाबतच्या लेखाशीर्षात 


सुधारणा करण्याची बाब विभागाच्या विचाराधीन होती. सबब संबंधित लेखाश्ीर्षात खालीलप्रमाणे सुधारणा 


करण्यात येत आहे. 
मूळ लेखाशीर्ष सुधारित लेखाशीर्ष 
मागणी क्रमांक / मराठी इंग्रजी मराठी इंग्रजी 
Demand No. 
एन३- N-3 एन३- N-3 
मुख्य लेखाशीर्ष / -२२३५सामाजिक 2235- Social -२२३५सामाजिक । 2235- Social 
Major Head. सुरक्षा व कल्याण Security and सुरक्षा Ped Security and 
Welfare Welfare 
उप मुख्य लेखाशीर्ष/ | -०२समाज 02- Social -०२समाज कल्याण | 02- Social 
Sub Major Head. कल्याण Welfare Welfare 
गौणशीर्ष / १०१ अपंगांचे कल्याण | 101-Welfareof | 909 दिव्यांगाचे 101- Welfare of 
Minor Head. Handicapped Persons with 
OER Disabilities 
गट शीर्ष / (०५) शारीरिकदृष्ट्या | (05) Other (०५) दिव्यांगांसाठी | (05) Other 
Group Head. अपंगांसाठी इतर schemes for इतर योजना. schemes for 
योजना. Physically Persons with 
Handicapped Disabilities 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.१२९/दि.क.२ 


उप गट शौषे / (०५) (०४) (05)(04) State (०५) (०४) कार्यक्षम (05) (04) State 
Sub Group Head. शारिरीकदृष्ट्या Award to efficient | दिव्यांग Award to 
अपंग असलेल्या Physically कर्मचाऱ्यांना Efficient 
कार्यक्षम Handicapped आणि Persons with 
कर्मचाऱ्यांना आणि आणि Em ployees and लक्षनीय कार्य Disabilities 
शारिरीकदृष्ट्या Outstanding केलेल्या and 
अपंग व लक्षणीय Employers of दिव्यांग Outstanding 
कार्य केलेल्या Physically कर्मचाऱ्यांच्या Employers of 
कार्यक्षम Handicapped नियोक्त्यांना राज्य Persons with 
कर्मचाऱ्यांच्या (Scheme) पुरस्कार तसेच Disabilities 
नियोक्त्यांना (22350946). दिव्यांग गुणवंत and free 
राज्य पुरस्कार. कामगार Traveling 
( कार्यक्रम) पुरस्कार प्राप्त Concession 
लेखाशिर्ष व्यक्‍तींना राज्य by bus 
(2234088). परिवहन of 
महामंडळामार्फत | state Road 
बसने Transport 
मोफत प्रवास Corporation 
सवलत to Persons with 
(कार्यक्रम) Disabilities 
लेखाशिर्ष Meritorious 
(2234088). labour Awardee 
(Scheme) 
(22350946). 


2 सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.६६३/व्यय१४-, £8.92 एप्रिल, 2022, नियोजन 
विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.५१/का.१४१३, दि.२४ मार्च, २०२२ तसेच प्रधान महालेखापाल (लेखा व 
अनुज्ञेता) -१, महाराष्ट्र याचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.सं.ख.वि. /चा १/सामाजिक न्याय व और विशेष सहायता 
विभाग/युओआर-१९/२०२२-२३/१३१, दि.०६ जून, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०९१६१५४१५९००२२ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2022.09.16 15:45:18 +05'30' 


(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.१२९/दि.क.२ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
४. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
७. मा.विधानसभा/विधान परिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
१०. महाराष्ट्र राज्य, मार्ग परिवहन महामंडळ मध्यवर्ती कार्यालय, महाराष्ट्र वाहतूक भवन, 
डॉ. आनंदराव नायर मार्ग, मुंबई -४००००८. 

११. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
१३. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 
१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१५. सर्व समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद 
१६. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२०. 
१७. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२०. 
१८. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
१९. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२०. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक नं. १, योगक्षेमसमोर, 

वसंतराव नाईक चौक, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई ४०० ०२१, 
२१. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश, काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 

काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०२५, 
२२. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई ४०००२१, 
२३. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०० ०२८, 
२४. बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३, 
२५. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०० ०१३, 
२६.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 

मुंबई ४०० ०१३, 
२७. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४७०० ०२८, 
२८. दिव्यांग कल्याण/ निवड नस्ती दि.क.२. 


yaa) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


